पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याकरिता बुडित 
बंधाऱ्याची/बंधाऱ्यांची श्रृंखला इ .पर्याय सुचविणे व 
बांधकामे हाती घेण्याकरिता गठीत समितीला एक 
महिन्याची मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/(६००/२०१८)/ लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १७ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ:- 
१ शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/(६०० /२०१८ )/ लपा, दिनांक १३/११/२०१९ 
2) उपकार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जलसंधारण मंडळ,औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.जा.क्र.मजसंम/ 
तांशा-१/बुडित बंधारे/२१६६/२०१९,दिनांक ०९/१२/२०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 


संदर्भित शासन निर्णयान्वये पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याकरिता बुडित बंधाऱ्याची/बंधार्‍यांची 
श्रुंखला इ. पर्याय सुचविणे व बांधकामे हाती घेण्याकरिता समिती गठीत करण्यात आली आहे. 
सदर समितीला अंतिम अहवाल सादर करण्याकरिता १ महिन्याचा कार्यकाळ विहित करण्यात आला होता. ही 
मुदत दिनांक १२/१२/२०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. सदर समितीच्या कामाची व्याप्ती व माहिती संकलित 
करण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेता सदर समितीच्या अध्यक्षांनी संदर्भिय पत्र क्र.२ अन्वये एक महिन्याची 
मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केली आहे. यासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त वस्तुस्थितीचा विचार करून संदर्भित शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व मुद्यांच्या बाबतीत अंतिम 
अहवाल सादर करण्याकरिता समितीस दिनांक ३१/०१/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११७१५१३२७५६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने 

Purnima Devang १ णी 


urces Depart stalCode=400032, st=Mahi 


Pp गी 
2.5.4.20=949e1 1d9f47452e1756c38e35b6f35f56ed936d055f1 


Desai iy repre a 
(पुर्णिमा देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

४. प्रधान सचिव (जलसंपदा) , जलसंपदा विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

५. सचिव (लाक्षेवि) ,जळसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


६. सचिव (प्रकल्प समन्वय) ,जळसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

७. सचिव, भूजल विकास यंत्रणा 

८. सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

९. सचिव, कृषी विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

१०.सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

११.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
१२.कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 
१३.कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
१४.कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१५.कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
१६. व्यवस्थापकीय संचालक, जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद 

१७. मुख्य अभियंता,नियोजन व जलविज्ञान,नाशिक 

१८.प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण, ठाणे 
१९.अधीक्षक अभियंता,रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी 
२०.अधीक्षक अभियंता व उप सचिव (लघु पाटबंधारे), मंत्रालय,मुंबई 
२१.अधीक्षक अभियंता,कुकडी सिंचन मंडळ,पुणे 

२२. अधीक्षक अभियंता,लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,सोलापूर 
२३.अधीक्षक अभियंता,स्थानिक स्तर,पुणे 

२४.लपा कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


